राज्यातील दुष्काळ / टंचाईग्रस्त भागातील 
शालेय विद्यार्थ्यांचे परिक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती 
करण्याची कार्यपद्धति सुधारीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१९ /प्र.क्र.४७/एसडी-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१९ /प्र.क्र.४७/एसडी-५; दि. ०१.०८.२०१९. 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.२ वरील बाब क्र. ५,६ व ७ रद्द करण्यात येत आहे. या ऐवजी 


“५. राज्यमंडळाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची संकणक प्रणालीद्वारे 
माहिती संकलीत करावी आणि परीक्षा फी च्या प्रतिपूर्ती एकत्रीत रक्कमेची मागणी शिक्षण 
संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांच्याकडे करावी. 


६. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी एकत्रीत रकमेची मागणी 
शासनाकडे करावी. शासनाकडून प्राप्त झालेली रक्‍कम शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक यांनी राज्यमंडळास वितरीत करावी व राज्यमंडळाने विद्यार्थ्यांना आकारण्यात 
आलेली परिक्षा फीच्या रकमेची संपूर्ण प्रतिपूर्ती विद्यार्थ्यांच्या / पालकांच्या आधार संलग्न बँक 
खात्यात RIGS द्वारे जमा करावी. 


७. या करीता आवश्यक सर्व व्यवस्था, ऑनलाईन नियंत्रण अध्यक्ष, राज्यमंडळ, पुणे यांनी 
करावे.” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२०३१०५२१४४५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra 
Shankarrao Pawar ८ 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


14755ce63 


प्रत, 
१) मा. मुख्यामंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
२) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१९ /प्र.क्र.४७/एसडी-५ 


) मा.अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
) मा. सचिव, महसूल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय,पुणे. 
६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
) 

) 

) 


अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा महामंडळ, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
१०) संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई 
११) निवासी लेखा परीक्षा , मुंबई. 
१२) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३)अवर सचिव, अर्थ्सकल्प, शलेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती, एसडी-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


